आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थपनेवरील उपायुक्त व संशोधन 
अधिकारी गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
प्रशासकीय कारणास्तव बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेश PAH? AHS -२०२१/प्र.क्र. २१/ आस्था-२ 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ फेब्रुवारी, २०२१. 


SIRT आदेठा 


महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी दि.०७.०१.२०२१ 
रोजी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई उपनगर या कार्यालयात आकस्मिकपणे भेट दिली 
असता श्रीमती सलिमा तडवी, उपायुक्‍त तथा सदस्य आणि श्रीमती सुनिता मते, संशोधन अधिकारी हे 
दोन अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसल्याने त्यांना दि.०७.०१.२०२१ रोजी एकतर्फी कार्यमुक्‍त केले 
आहे. 
२. सदर कार्यमुक्‍्ती आदेशाविरुद्ध श्रीमती सलिमा तडवी, उपायुक्त व श्रीमती सुनिता मते, संशोधन 
अधिकारी यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे अनुक्रमे मुळ अर्ज क्र.२३/२०२१ आणि 
२४/२०२१ दाखल केलेला आहे. सदर मुळ अर्जाच्या अनुषंगाने मा.न्यायाधिकरणासमोर दि.०३.०२.२०२१ 
रोजी सुनावणी झाली असून मा. न्यायाधिकरणाने खालीलप्रमाणे निर्णय दिलेला आहे:- 

“Today, the learned Presenting Officer submits that the Government has 


taken decision to transfer the Applicants and necessary orders would be issued on 
or before 05.02.2021. The statement of learned P.O. is recorded. 

As such, in view of proposed action of transfer, the Applicants are required 
to challenge the same by availing legal recourse, if they desire and O.A. deserves 
to be desposed of. 

If the Respondents failed to pass appropriate order of transfer or otherwise, 
as the case may be, on or before 5" February, 2021, in that event, the Applicants 
would be entitled for reinstatement in service, subject to further outcome of orders 
to be passed by the Government.” 


३. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४) (दोन) (५) मधील तरतुदीनुसार समाज 
कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या उपायुक्‍त व संशोधन अधिकारी गट-अ 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ -२०२१/प्र.क्र. २१/ आस्था-२ 


संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदल्या करण्यात येत असुन, त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


= अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या कार्यरत ठिकाण बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
| ह| २ 3 याशा 


उपायुक्‍त तथा सदस्य, जिल्हा जात | जिल्हा अपंग पुनर्वसन अधिकारी, 
5 श्रीमती सलिमा तडवी । प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई | विरार, जि. ठाणे 
उपनगर 


संशोधन अधिकारी, जिल्हा "गा जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, 
२. श्रीमती सुनिता मते प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई त्त या 

ल , जि. 
उपनगर 


४. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता पुढील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे- 


१) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्‍त समाज कल्याण, पुणे यांनी बदली झालेल्या 
पदावर रुजु होण्यासाठी तात्काळ आदेशा निर्गमित करावे. 

२) बदली झालेला अधिकारी रुजू होण्यासाठी आल्यावर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. 
एखाद्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतीक्षा काळ ठरवून काम न देता वेतन 
व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्वभवल्यास संबंधित आस्थापना SHIGA जबाबदार धरण्यात येईल. 

3) बदली आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


दष. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०५१७०८३३८०२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Anil Kondaji Ahire 


(अ. कों. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्यामार्फत) 
प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री, यांचे स्वीय सहाय्यक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ -२०२१/प्र.क्र. २१/ आस्था-२ 


३) मा.राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.प्रधान सचिव (सा. न्या. व वि. स. विभाग/ विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग) यांचे 
स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 
७) संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 
) 
) 


महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण, संस्था पुणे 
अध्यक्ष/सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, मुंबई उपनगर 


) प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण, मुंबई 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई 
१२) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ठाणे 

१३) निवडनस्ती आस्था-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


